राज्यात नवीन पारेषण प्रकल्प उभारणीसाठी 
वीजदरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यासाठी गठीत केलेल्या अधिकार प्राप्त 
समितीतील ऊर्जा व आर्थिक क्षेत्रातील 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१४/ऊर्जा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :-१) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.२१४/ऊर्जा-४, 
दिनांक ०४.०१.२०१९ व दिनांक ०२.०५.२०२१९ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
म.रा.वि.पा.कं.मर्या/सां.का./५२४०, दिनांक १३.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पारेषण प्रकल्प उभारणीसाठी वीज दरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया 
राबविण्याकरिता वाचा क्र.१ येथील दिनांक ०४.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिकारप्राप्त समिती 
(Empowered Committee) गठित करण्यात आली आहे. 

सदर समितीमध्ये अ.क्र. ६ व ७ साठी, ऊर्जा व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांची नामनिर्देशित सदस्य 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येते. त्यानुसार वाचा क्र.१ येथील दिनांक ०२.०५.२०२१९ रोजीच्या शासन 
आदेशान्वये ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ञ म्हणून प्रा.एस.ए.खापर्ड-आय.आय.टी, मुंबई आणि आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञ 
म्हणून श्री.जयकुमार श्रीनिवासन, संचालक(वित्त) महावितरण कंपनी यांची तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. उक्त सदस्यांचा कार्यकाल मे, २०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण कंपनी यांनी वाचा H.2 येथील दिनांक १३.०८.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये ऊर्जा व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांची दोन नावे प्रस्तावित केळी आहेत. यास्तव उक्त 
समितीवर ऊर्जा व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांचा नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील पारेषण प्रकल्प उभारणीसाठी वीज दरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया 
राबविण्याबाबत गठित करण्यात आलेल्या अधिकारप्राप्त समितीवर (Empowered Committee) अ.क्र. ६व 
७ साठी ऊर्जा व आर्थिक क्षेत्रातील खालील तज्ञांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१) श्री. श्रीवर्धन सोमण, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, आयआयटी, पवई, मुंबई -- ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ञ 
२) श्री. अनुदिप दिघे, संचाळक (वित्त), महावितरण, वांद्रे (Gd), मुंबई, -- आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१४/ऊर्जा-४ 


2. 


उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती कमाल तीन वर्षांकरीता किंवा शासनाचे पुढील आदेशा या 


पैकी जे आगोदर असेल त्या कालावधीकरीता राहील. उक्त नियुक्त्या या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 


करण्यात येत आहे. 


3: 


नियुक्‍त सदस्यांना प्रचलित नियमानुसार दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील व तो महाराष्ट्र 


राज्य विद्युत पारेषण कंपनीकडून देय राहिल. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२४०८२११८००१३४४१० असा आहे. हा BATA 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN 
SHRIKRISHNA KARAD 


(ना.श्री.कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. उप मुख्यमंत्री (ऊर्जा) महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री(सर्व) महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
र्‌; 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या, प्रकाशगंगा, वांद्रे- 


कुर्ला संकुल, वांद्रे (Fd), मुंबई-४०००५१ 


११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या, Vrs, वांद्रे (पूर्व), 


मुंबई-४०००५१ 


१२.मुख्य अभियंता, राज्य पारेषण उपक्रम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या, प्रकाशगंगा, वांद्रे 


(पूर्व, मुंबई-४०००५१ 


१३.श्री. श्रीवर्धन सोमण, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, आयआयटी, पवई, मुंबई. 
१४.श्री. अनुदिप दिघे, संचालक (वित्त), महावितरण, वांद्रे (पुर्वी, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती (ऊर्जा-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


